सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालिक बदल्या सन २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र. ७०/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 32. 
दिनांक:- ३० जून, २०२३. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.७०/ऊर्जा-५, 
दि. २४.०५.०२०१८. 


शासन Seat: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), (२), (३) व (४ मधील तरतूदीनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक, 
मुंबई यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
बिड ? 3 8 
7 श्री. प्रभात वसंत कनाके, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विभाग, यवतमाळ. गोंदिया अंतर्गत स.वि.नि. या रिक्‍त 
पदावर. 
२. | at. समीर गंगाधरराव कावरे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, नागपूर. नागपूर अंतर्गत (कक्ष क्र. ३) येथील 
रिक्‍त पदावर. 
3. श्री. एस. जी. श्रीराम, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, उद्टाहन, मुंबई 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, पुणे. अंतर्गत (कक्ष क्र. ७ येथील 
स.वि.नि. या रिक्‍त पदावर. 
४. श्री. सचिन ना. वानखेडे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक विभाग, औरंगाबाद. हिंगोली अंतर्गत स.वि.नि. या रिक्‍त 
पदावर. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 
कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. Wo /ऊर्जा-१ 


अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dise non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरूध्द शासन 
निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय 
राहील. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मुळ 
पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

६. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रह करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूध्द शिस्तभंग 
विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

७. तसेच उपरोक्त तक्त्यात नमुद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली अधिनियमानुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न 
करणारा अधिकारी, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ च्या प्रकरण २ मधील कलम 2.9 (२) (पाच) अन्वये 
निलंबनाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरेल. 

८. संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन 
अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा. 

९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६३०१४५७५८४८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल — > यांच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by RAM CHAUDHARI 
महाराष्ट्राचे रा ९५९ P) ] Toy 3 T QT सार व ना व T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSRTY, ENERGY 
9 AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=e44d5d1 Sadae961aféd1. 1221 9c4eSaBaccfa2efBdb4s 
9. .480889583908056, 
£10323630591C090854AAD890486067A7D6331 
६८64६ RAM CHAUDHARI 
Date: 2023.06.30 14:59:26 +05'30' 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, 
चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर/नागपूर. 
) सर्व संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


